महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
जिल्हा प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटनेमार्फत 
चालविल्या जाणाऱ्या निरीक्षणगृह / बालगृहातील 
कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित 
वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९१/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-१९ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- 


Ee) 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.१ जानेवारी, २०१९. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.निवेसु-२०१८/प्र.क्र.१३०/सेवा-४, दि.१ जानवोारी, २०१९. 
वित्त विभाग, शासन अधिसूचना क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३० जानेवारी, २०१९. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२० फेब्रुवारी, २०१९. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, दि.१४ मे, २०१९. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.३० मे, २०१९. 


AD 


co 


ey AN 
al ८:> ऱ्८ 


yaa) 


प्रस्तावना - 


सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य शासकीय 
व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता श्री.के.पी.बक्षी, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ ची स्थापना करण्यात आली होती. सदर समितीच्या 
शिफारशी शासनाने काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला 
आहे. सदर शासन निर्णयानुसार राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवाळ खंड-१ मधील 
वेतनश्रेणीबाबतच्या व अनुषंगिक शिफारशींची व्याप्ती अ.क्र.११ अहवालातील परिच्छेद क्र.४.१३ नुसार “पात्र 
राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, न्यायालयातील अन्यायिक 
कर्मचारी, अनुदानित शाळेतील कर्मचारी, कृषी व अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांना संलग्न अनुदान प्राप्त 
अशासकीय महाविद्यालयातील कर्मचारी तसेच इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचारी यांना लागू होतील”, 
अशी आहे. सदर शिफारशीबाबत ARAM “शासनाने ६ वा वेतन आयोग लागू केलेल्या व वेतन अनुदान 
मिळणाऱ्या इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात याव्यात”, असा निर्णय घेतला आहे. 
त्यानुषंगाने महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण 
संघटनेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या निरीक्षणगृह / बालगृहातील कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत जिल्हा प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटनेमार्फत 
चालविल्या जाणाऱ्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद ४४ निरीक्षणगृह/ बालगृहांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गाना 
सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सोबतच्या “परिशिष्ट-ब” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९१/का-०८ 


सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती व थकबाकीचे प्रदान याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये अधिसूचित 
केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील वेतननिश्चितीचे नियम आणि संदर्भ क्र.४, ५ 
व ६ अन्वये वेतननिश्चिती व थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
२. सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती व थकबाकीचे प्रदान याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये अधिसूचित 
केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील जोडपत्र-३ नुसार सुधारित वेतन संरचनेत 
वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्‍यक तो विकल्प सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून २ महिन्यांच्या आत 
घेण्यात येऊन जोडपत्र-४ नुसार वचनपत्र घेण्यात यावे. 
३. सदर शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च 
मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाजकल्याण, १९९, इतर अशासकीय संस्थांना 
सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (केंद्र हिस्सा) (२२३५ सी ०२७) व (००) (०३) एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (राज्य हिस्सा) (२२३५ सी ०३६) या लेखाशिर्षाखाली ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दिष्टांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.१.१.२०१९ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०७/२०१९/सेवा-९, दि.८.८.२०१९ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१८१८२७२२७३३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


by Smita Dattatray Nivatkar 
/ernment Of Maharashtra, ou=Women and Child 
talCode=400032, st=Maharashtra 


ra Digit 
Smita Dattatray *: : 
254. '1e9285 18ffc98619187alet 
. 672८ )8, 
serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1lece461c9dfd9c679b 
N | V a t ka | 28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 
Date: 2019.09.19 17:04:01 +05'30" 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1dd57c16934e9cb6 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, (व्यय) / (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे 
११. आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९१/का-०८ 


१२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे. 

१३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र २ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

१६. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. निवड नस्ती/का-१०. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९१/का-०८ 


शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९१/का-०८, दि.१९ सप्टेंबर, २०१९ चे परिशिष्ट 


“परिशिष्ट-अ” 
अ.क्र. संस्थेचे नाव 

शि जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), शिवाजी नगर, 
पुणे (१ संस्था बंद) 

२ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (अतिरिक्‍त मुलांचे), 
शिवाजी नगर, पुणे (१ संस्था बंद) 

3 | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलीचे), नाना पेठ, पुणे 
(१ संस्था बंद) 

४ | तालुका परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित, निरीक्षण गृह (मुलांचे), बारामती, पुणे 

५ । जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), सातारा 

६ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलीचे), सातारा 

७ | प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे, कराड, 
सातारा 

८ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), सोलापूर 

९ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), सोलापूर 

| 9 | o | प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), पंढरपूर 

गवि १ । वासुदेव बाबाजी नवरंगे बालकाश्रम संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), पंढरपूर, जि.सोलापूर 

१२ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह, कोल्हापूर 

१३ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), निरीक्षण गृह, 
कोल्हापूर 

१४ | कागल एज्युकेडान सोसायटी संचलित बालगृह (मुलांचे) कागल, जि.कोल्हापूर 

१५ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), सांगळी 

१६ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), सांगळी 

१७ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), भिवंडी 

१८ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), भिवंडी 

१९ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), रत्नागिरी 

२० | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुळीचे),लांजे, 
जि.रत्नागिरी 

२१ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), कर्जत 

२२ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९१/का-०८ 


अ.क्र संस्थेचे नाव 
२३ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), नाशिक 
२४ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), धुळे 
२५ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (FATA), धुळे 
२६ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे, जळगांव 


२७ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), जळगांव 

२८ | कृषी व ग्रामीण विकास संस्था संचलित sare मुलींचे निरीक्षणगृह (मुलीचे), नंदूरबार 
२९ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे, अहमदनगर 
३० | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलीचे, अहमदनगर 
३१ | प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), संगमनेर 
३२ । प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), श्रीरामपूर 
३३ | प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), मनमाड 

३४ | प्रादेशिक परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), मालेगांव 
३५ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे, आरंगाबाद 
३६ | लक्ष्मी प्रतिष्ठाण, परभणी संचलित निरीक्षण गृह/ बालगृह (मुलांचे), पंरभणी 

३७ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), लातूर 

३८ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलींचे), लातूर 

३९ | जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), उस्मानाबाद 
४० | पिपल्स एज्युकेडान सोसायटी, बुलडाणा व्दारा संचलित दिशा (मुलींचे) निरीक्षण गृह, 
वाशिम, बुलडाणा 

४१ | बळीराम नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सरस्वती (मुलींचे) निरीक्षण गृह, हिंगोली 
४२ | वसुंधरा सेवा प्रतिष्ठान संचलित, निरीक्षण गृह (मुलींचे) अंबेजोगाई, जि.बीड 

४३ | संधीनिकेतन शिक्षण संस्था संचलित, निरीक्षण गृह (मुलांचे), नांदेड 

४४ | उपदेश बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, साकोली संचलित निरीक्षण गृह (मुलांचे), भंडारा 


lly signed by Smita Dattatray Nivatkar 


Smita Dattatray 0000000070, 


|Code=400032, st=Mah 
; 146cf1 e9285 1 8ffc986 191 87a eféde2dd57c16934e9cb6 
672cc02aa258bI 


7 ialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9c679 
IVa a [ b28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatra’ ki 
Date: 2019.09.19 17:04:57 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


gg 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९१/का-०८ 


शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९१/का-०८, दि.१९ सप्टेंबर, २०१९ चे परिशिष्ट 


“परिशिष्ट-ब” 
विद्यमान वेतन संरचना व असल्यास, 
ae ae मंजुर विशेष वेतन क सुधारित वेतन 
पदसंख्या | वेतन x ग्रेड | मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर 
बॅन्ड क्र. 12 वेतन 
7 अधीक्षक पीबी-२ | १. ९३००-३४८०० | ४३०० | 5-१४: ३८६००-१२२८०० 
(प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती दिल्यास) 
पीबी-२ | 2. ९३००-३४८०० | ४२०० । S-93: ३५४००-११२४०० 
2 | उप अधीक्षक पीबी-१ | ५२००-२०२०० २४०० | 5-८: २५५००-८११०० 
परिचारिका “= पीबी-१ | 4200-20200 २४०० | 5-८: 24400-29400 
७ | लिपिक ३० | पीबी-१ | ५२००-२०२०० १९०० | 5-६: १९९००-६३२०० 
शिक्षक (प्रशिक्षित) ४८ | पीबी-१ | ५२००-२०२०० २८०० | 5-१०: २९२००-९२३०० 
त शिक्षक (अप्रशिक्षित) ०२ | पीबी-१ | 4200-20200 १९०० | 8-६: १९९००-६३२०० 
६ । काळजी वाहक १५२ | १एस | ४४४०-७४४० १३०० | 5-१: १५०००-४७६०० 
७ | स्वयंपाकी ५१| १एस | ४४४०-७४४० १३०० | 5-१: १५०००-४७६०० 
८ | दाई a) १एस | ४४४०-७४४० १३०० | 5-१: १५०००-४७६०० 
एकूण २९० 


Nivatkar 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


